RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक २५ ] 


सोमवार, जुलै ६, २०१५ / आषाढ १५, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


| 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर 

अधिसूचना 
निर्णय क्र . गृह / का -१/ टे-३/विकाअ/ वशी-०७ /२०१५ . – जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या नव 
निर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत सदस्यांची पालघर जिल्ह्याचे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही 
नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील 
कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही करणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित 
मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे. 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा तहसिलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद 
करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त्त/ पोलीस अधिक्षक / जिल्हादंडाधिकारी/ तहसिलदार / संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्या वेळी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४. या आदेशाव्दारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /पोलीस अधिक्षक / जिल्हादंडाधिकारी / तहसिलदार यांनी नियुक्ती करावी . 

५. या आदेशाव्दारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन, वेतनकिंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


भाग एक ( को. वि.पु.) - ४७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१५ / आषाढ १५ , शके १९३७ 


६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा . 

७. विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित तहसिलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 

अनुसूची 
पंचायत समिती सदस्य 


अ . क्र . 


नावे 


नावे 


अ . क्र . 
( १ ) 


( २ ) 


२६ 


झिरवा रमिला अनिल 
फरले चंपी खतू 


लतेश सिताराम राऊत 
सविता धर्मा डोंगरकर 


शिंगडे उर्मिला नरेश 


३१ 


वायडा वसुंधरा रामू 
अंभिरे वशिदास दत्ताराम 
स्वप्नाली ( निलिमा) सचिन राऊत 
चुरी निकिता विजय 
पाटील अमिता अनिल 
सांबर कामिनी चंदू 
निलम सुभाष लहांगे 
रमेश रामचंद्र दोडे 


पार्वती चिंतामण टोपले 


नरहरी हिराजी निकुंभ 
दुमाडा वनश्या सुरजी 
भाईलाल शंकर दुबळा 
प्रकाश लक्ष्मण सांबर 
डावरे सविता सुरेश 
ओझरे संगिता माधव 
भानु सावळ्या भोये 
प्रशांत यशंवत पाटील 
आंबात चंद्रिका रामू 
सचिन राम पडवळे 
विजय नवश्या नांगऱ्या 
सुतार राजेश महादू 
विलास दत्तु वाज्या 
गवळी प्रवीण महादू 
ठाकरे रामा जानू 
शैलेश काळूराम करमोडा 


इंदिरा बाळूमिसाळ 
हिरा गोपाळ खांजोडे 
मधुकर धर्मा खुताडे 
वंदना विलास गहला 
दिनेश बाबुराव पागी 
विजय मधुकर वेखंडे 
विष्णु शांताराम धिंडा 


४१ 


१९ 


४४ 


जिजाबाई निशिगंध टोपले 


नर्मदा निलेश चव्हाण 


सुंदर रमेश मोरे 
सुरेखा विन्या चौरे 
भोनर हितेश बारक्या 


भोये ज्योती हरिश्चंद्र 
घाटाळ यशवंत जानू 
अर्चना कमळाकर भोरे 


यशोदा वसंत भोरे 
विमल जानू दुधेडा 


२४ 


सपना रतीलाल मोरे 


४९ 


जितेंद्र नारायण इभाड 


सुधाकर कमा वळ्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१५ / आषाढ १५ , शके १९३७ 


अ . क्र . 


नावे 


अ . क्र . 


नावे 
( २ ) 


( २ ) 


अनुराधा काशिनाथ डोके 
जाधव लक्ष्मण महादु 
सिताराम मंगळ्या पागी 
मनु अर्जुन गावंढा 
संगिता सखाराम दिघा 
मधुकर हिरु डामसे 
वामन जानु माळी 
दुर्गा नरेंद्र गिरंधले 
सारीका प्रकाश निकम 
प्रदिप माधव वाघ 
माणिक चैतू म्हसरे 
मृणाली मोतीराम नडगे 
स्नेहा नितीन जाधव 
अश्विनी विजय शेळके 
माधुरी मधुकर पाटील 
काळे नरेंद्र शंकर 


संतोष जनार्दन सावंत 
मेघन किशोर पाटील 
प्राची प्रभाकर पाटील 
भावना संतोष धोडी 
विजय काशिनाथ वनगा 
मेढा चंद्रा दामू 
गुहे मयुरी मंगेश 
पांडुरंग हरि गोवारी 
आरती अनंत धापशी 
श्रद्धा संजय घरत 
आडगा प्रतिभा सुरेश 
शिंदे वैशली रमेश 
रविंद्र विष्णू खटाळी 
तरे विजय दत्तात्रेय 


६२ 


६३ 


६५ 


जितेंद्र गंगाराम मेर 


१०० 
१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


शामा अशोक गायकर 
अरूण गजानन अधिकारी 
नंदकुमार गजानन पाटील 
अरुण रुपजी गोंड 
मेघना मंगेश पाटील 
जगन्नाथ पांडुरंग पाटील 
सुशिल किशोर चुरी 
मनोज गणपत संखे 
राजेंद्र गजानन मोरे 
मनिषा भरत पिंपळे 
विपुल नारायण पाटील 
खुंटे संध्या राजेश 
पाटील मुकेश प्रभाकर 
विना कृष्णराव देशमुख 
जितेंद्र रमेश संखे 
सपना सुधाकर मोरे 


मुकेश शांताराम मेहेर 
रविंद्र मुकुन्द पागधरे 
हर्षा नरेश चौधरी 
दिनेश चिंतू हाडळ 
सुभाष लक्ष्मण म्हात्रे 
तरे पुनम वैभव 
ज्योती जयेश पाटील 
कविता कमळाकर पाटील 
अंजली मोहन लाखात 
कविता केशव किरकिरा 
जयंवन्ती जयराम बसवत 
सुरेश आत्माराम रेंजड 
ठाकरे आत्माराम यशवंत 
पाटील भारती नरेंद्र 
मेहेर चेतना चंद्रकांत 
ठाकुर जयप्रकाश अनंत 
म्हात्रे संजय भालचंद्र 


१०७ 


७६ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


८२ 


सप 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ६, २०१५ / आषाढ १५ , शके १९३७ 


अ . क्र . 
(१ ) 


नावे 
__ ( २ ) 


अ . क्र . 
___ ( १ ) 


नावे 
( २ ) 


जिल्हा परिषद सदस्य 


डोंबरे कौशिका लक्ष्मण 


२९ 


धर्मा दावजी गोवारी 


ourmms9v 


जयवंती लक्ष्मण घोरखाना 
शिंगडा सुनिता जयेश 
धामोडे गिता अजय 
विजय सुरेश खरपडे 
मेरी राघ्या रावत्या 
चौधरी काशिनाथ गोविंद 
कल्पना दिलीप कामडी 
सुरेखा कैलास मलावकर 
किशोर बारकू बरड 
रडका रुपजी कलांगडा 
ठाकरे लक्ष्मी मंगळ 
हेमलता तुकाराम राठोड 
विनिता विवेक कोरे 
विपुला राजेश सावे 


XXMM 


प्रकाश कृष्णा निकम 
दिलीप जयराम गाटे 
भालचंद्र बुधाजी खोडके 
किर्तीकिशोर हावरे 
गंधेनिलेश रमेश 
भारती भरत कामडी 
सुवर्णा विष्णू पडवळे 
धनश्री धनंजय चौधरी 
शुभांगी राजेश कुटे 
तुळशिदास हरिश्चंद्र तामोरे 
नेहा नरेश शेलार 
अशोक सदु वडे 
रंजना किशोर संखे 
मिताली मिलिंद राऊत 
विचारे भावना सुधीर 
चेतन दिलीप धोडी 
गुरोडा जयवंत हिरालाल 
निता समीर पाटील 
सांबरे जीवन लहू 
कमळाकर अन्या दळवी 
सचिन गजानन पाटील 
घनश्याम गजानन मोरे 
योगेश बाबुराव पाटील 
दामोदर पिलाजी पाटील 
सुरेश ठक्या तरे 
तरे कल्याणी किशोर 
चित्रा हृदयनाथ किणी 
पाटील देवराम पद्मा 
तांडेल राजाराम वामन 


ठेमका दिपा शांताराम 


प्रमिला भाऊ काकड 
सिंधु अजित भोये 
सुनिता बाबु भोये 
वैष्णवी विनोद राहणे 
दर्शना शांताराम दुमाडे 
बुधर रतन रावजी 
सुरेखा विठ्ठल थेतले 
सुरेश बाबू कोरडा 
भोये अशोक सिताराम 
गुलाब विनायक राऊत 
पार्वती चंद्रकांत भुसारे 


२८ 


५७ 


अभिजीत बांगर, 
जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


